निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन 
शुल्क या पदावरील बदली आदेशात 
अंशत: बदल. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहविभाग 
शासन आदेश क्रमांक-इएसटी- १२१७/प्र.क्र.०७/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 03 मे, २०१७. 


वाचा :- शासन आदेशा क्रमांक:इएसटी-१२१६/प्र.क्र.११८(२)/राउशु-१, दि.१.०७.२०१६ 


आदेठशा :- 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक, गट-ब या संवर्गात संदर्भिय दि.१.०७.२०१६ 

च्या शासन आदेशान्वये बदलीने श्री.एम.आर.चौधरी यांना देण्यात आलेल्या निरीक्षक, राउझु, 
मे.दहिसर डिस्टीलरी ठाणे या पदस्थापनेमध्ये अंशात: बदल करून त्यांना आता निरीक्षक, Wey, 
भरारी पथक क्र.१, मुंबई उपनगर या रिक्‍त पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
२. संबंधित अधिका-यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे. आयुक्‍त, राउझु यांनी 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर झाल्याचा अहवाल झासनास तात्काळ पाठवावा. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०५०३१४३३१६३३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


«he Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 
D | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section Officer, 
| | p post ., st=Maharashtra, 
2.5.4. 148b36977859e2ada92f034598cc0bc85 1 1f0527da 
968636a6b9d9e 1 0f0, 
serialINumber=5603a7 2ffdb1 ef7b928b7c0a641 bd 1c8ef4b36aa6a8 
h e mM e h e fd21a86271888a24f9803, cn=Dilip J Shedmekhe 
Date: 2017.05.03 14:37:37 +05'30° 
(fe. area) 


कक्ष अधिकारी, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
३. संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे. 
५. संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
संबंधीत अधिकारी (आयुक्‍त,राज्य उत्पादन शुल्क यांचेमार्फत) 
. मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन राउशु-१, संग्रहार्थ. 


one GG -&४ 


